


 दाखविळें व ते हाणाळे:--- “ रामदीन, तुझ्या जिवावर बेतेल, असं 
मी कधीं करणार नाहीं. हं पाहिलेस, ही सुंदरी नसून दुसऱ्याचंच 
प्रेत आहे. आही तेथें असतां हा आल्यामुळें आह्यी येथे येत अस- 
“छ्याबद्दळ हा बाहेर कळवीळ व तुमच्या जिवावर. व्यर्थ घाळा येईल, 
' हणून यास मारावंच लागलं 
_ ! . दासी ०-- रामदीन, आपल्याला छळणाऱ्या त्या हरिसिहार्चेच 
राम०--तर मग त्याळा मारल, ही गोष्ट फारच चांगळी झाली 
पण याळा कोणाला न सांपडेळ, अशा ठिकाणीं पुरून टाका बरं कां! 
बाबू०-- त्याबद्दऴ तुहा अगदीं बेफिकीर असा. मी सवे बंदो 
बस्त करितों 
अर्स बोलून बाबूसाहेब दा्सीसह निघाले व पूर्वाच्याच वाटेनं 
किल्याच्या बाहेर येऊन सूखरूप पोचले. यावेळीं पाऊस अगदीं 
बंद होऊन क्वचित्‌ नक्षत्रेंही दिसूं लागली होतीं. बाबूसाहेबांनी शिवाळ- 
याचा रस्ता सोडून रानाचा रस्ला धरिला. बरच लांब गेल्यावर त्यांस 
“हातांत मोठमोठे सुरे घेतळेळे दोन इसम भेटले, व ते त्यांस दरडा- 
वून ह्मणालळे:--- “ हां, खबरदार एक पाऊल पुढ टाकर्लेस तर. तं 
गाठोडे कसळू आहे, तं आमच्यापुढे ठेव. खचित्‌ त्यांत भेतबीत . 
कांही तरी असल पाहिजे. ” 
:_ बाबू०-- होय. निःसंशय यांत प्रेत आहे व ते या नगरांतीळ 
सर्वे प्रजेस छळणाऱ्यारचें भ्रेत आहे. हा मेल्याचे ऐकून येथीळ 
कोणास वाईट वाटेळू असा एकही मनुष्य तुह्यांहा आढळणार नाही, 
हें तुह्यांस खास सांगतां 
:. एकम०-- त्यामुळे आह्यांढासुद्धा आनंद होई७ किंवा झाला 
आहे, हें तुळा कर्स समजणार 
“तुझी राजाच्या पक्षांचे नसावेत, असे मळा वाटलें ह्मणून! 

















त्या दोबांतून एकजण बाहेर बसला. या बहिरच्य़ा मनुष्यास 
करमेना, ह्मणून तो इकडे तिकडे तेथेंच हिंडत राहिला व दुसरा 
मनुष्य वाड्यांत शिरळा व तीन द्रवान ओळांडून ता. एका दिवाण- 
खान्यांत जाऊन पाचला, त्या दिवाणखान्यांत सुमारं २० इसमं भप- 
सांत कांहीं विचार करीत बसळे होते. मध्ये दोन शामदानं जळत 
होतीं. ते सर्व ळोक सशक्त, धाडसी ब ढढनिश्वयी दिसत होति. सर्वा 
चेपुढं एकेक तरवार होती. त्या सर्वामध्ये एक तरूण जवान श्रीमंती - 
थाटाचा पोषाख करून उंची स्यानाची तरवार घेऊन बपळा होता 
त्याच्या ऐटीवरून तो काणी तरी बहाद्दर शिपाइईगड़ीं असावा, अस 
स्पष्ट दिसव असून त्याच्या पोषाखावरून ती नेपाळाकडीळ असावा 
असेंही वाटत होते व खरोखरच तो नेपाळी असून नेपाळचे राजाचा 
सेनाप्रति होता. चार हुजरे त्या सर्वाना पंख्यानं बारा घाळीत होते, 
:_ या नवख्या मनुष्यानं तेथें जाऊन पोचल्यावर, आपले तोंड]वरील 
बुरखा काढिला व सर्वास सलाम करून तो हाणाळा:--- “ आमचे 
 अथोतू हरिपूरच्या प्रजेचे दुःख दूर करण्याकरितां नेपाळच्या महा* 
राजांनीं आपल्या एक सरदार मुद्दाम येथे पाठविळा, यांबद्दल नेपा- 
ळच्या महाराजांचे आह्मी अत्यंत कणी झालां आहों; व येथीळ 
मोठमोठ्या घरंदाज, बीर व धरमात्म्या लोकांमध्ये ते सरदारसाहेब 
हनर आहेत, हं प्राहन तर मला कारच आनंद होत आहे. माझी 
त्यांना हात जोडून अशी विनंती आहे कीं, राजा करणसिंह आह्मां 
_ हहोकांवर जी जुलुमजबरदस्ती करीत आहे, त्याची त्यांनी कसोशीने 
चोकशी करावी. आह्मी लोक त्याची जुलुमजबरदस्ती शातीत कर- 
ण्यास तयार आहा 

हे त्या. नवख्या मनुष्याचे भाषण ऐकून नेपाळचा सेनापति खडू* 
पिह जवळच्या एका सरदाराकडे वळून ह्मणाला:--- “ अनिरुद्धार्सहे 
हा काण आहे? ” . 











अनि०--- नाहरसिंहारने वीर्रासहास सोडवून. नेल्यापासून 
आज़च या मनुष्याची व आमची गांठ पडढी. ज्याने राजपुत्राचा 
खून केऴा, त्याला नाहरसिंहाने कसा सोडविला याबद्दल चोकशी कर- 
ण्याचा आमचा त्या दिवसापासून विचार होता; परंतु, तेव्हांपासून 
यांची गांठ न पडल्यामुळे आह्मांक्य चोकशी करितां आली नाहीं. 
 नाहरसिंह असे करीळ असे आह्यांहा वाटलें नाही. आह्यी राजाचा 
हवेष करीत असलो, तरी राजपुत्राचा खून व्हावा व खुनी पळून 
“जांवा, अशी आमची बिल्कुळ इच्छा नाहीं; बीरसिंहाच्या हातून 
हे दुष्ट कृत्य कसं झाले, याचेंच आह्यांला फार आश्चर्य वाटत आहे. 
तो मोठा प्रामाणिक, पापभीरू, व सच्चा मनुष्य आहे. आह्मी 
राजापेक्षांही त्याळा जास्त मानता; कारण, या राज्यांतील सवे अधि- 
कार्‍्यांमध्य एकटा बीरसिंह मात्र दयाळू असून प्रजेवर त्याचे मुळा- 
प्रमाणे प्रेम होत; असें असून मला आश्रर्य........ 

सोभ०-- याचा उलगडा मी करीन व असें सिंड करून देईन 
की, नाहरसिंहारचे कृत्य उततम असून बीरसिंह केवळ निरांपराधी आहे. 

खडू ०-- नाहरसिह व बीरसिह यांचा निरापराधीपणा तिद्ध 
झाला, तर आह्मी त्यास आपल्या कटांत घऊं. सोमनाथ, ऐक; यथील 
श्रज्ञेचीं गाऱ्हाणी व नाहरसिहानं नेपाळच्या राजास केळळे अर्ज, 
यांची चोकशी करण्याकरितां मला येथ मुद्दाम पाठविण्यांत आलें 
आहे व मला तें काम इमान इतंबारें करावयाचें आहे. ( ळोकांकडे 
पाहून ) हे सवे लोक मळा जाणीत आहेत व त्यांचा मजवर पूर्ण 
विश्वापही आहे; ह्मणूनच यांच्या या गुप्त कारंस्थानांत मळा त्यांनीं 
घेतडें आहे व ते खऱ्या खऱ्या गोष्टी मळा स्पष्टपणें सांगत आहेत; त्याप्र- 
माणे तूही खरे सांग. वीरा४हाच्या निरापराषवित्वाबद्दल़ तुळा काय 
सांगावयाच आहे, सांग पाहूं 

सोाम०-- वीराह कोण आहे? व त्याची योग्यता किंती मोठी 





3) 


री ण “शी; 


व्शा 


1) 








काढा व म्यानातून तरवार उपसून तो मोव्याने हणाला: “ आप 
णॉसंमोर उभा राहून मी शपथ घेता कीं, जर नाहरसिंह खोटा 
ठरळा तर तो आपल्या हातानं आपलं शीर या तरवारीने उतरून 
देवीस अपण करील ! महाराज, माझंच नांव नाहरसिह. मींच आप- 
णास सोमनाथ हें नांव घेतळें होतें. ” 
दिव्याचा प्रकाश एकदम नाहरासिहाच्या चेहऱ्यावर पडला व 
सर्व ळक त्याजकडे एकमक पाहूं लागले, त्याचा आवेश, आणि. त्याची 
उमदी व गंभीर चर्या पाहून सर्व लोक अगदीं चकित्‌ झाले. खडू" 
सिंहाने वर उठून ह्याला कवटाळले बव तो ह्मणाळा:--- “ खरोखर 
तूं बहाद्दर आहेस. अशा वेळीं तू॑ आपऴ न्ंव जाहीर केल्स, हं 
काम सामान्य नव्हे. देवीच्या ळपेनं तुझें सर्वे हामणणे खास खरें 
ठरेळ, थांत संशय नाहीं. ( लोकांकडे पाहून ) लोकहो, या बहा« 
हराला तुझ्यी प्रेमानें भेटा. हाच तुमचे सर्व कष्ट दूर करीळ. ” सर्वे 
'होक नाहरसिंहास भेमाने भेटले व ख्डूसिहाने त्यास आपल्या 
उजव्या हाताशीं अध्या गादीवर जागा दिली; तेव्हां नाहरसिह 
हाणाला:--- “ वीरसिहाळय मी बाहेर दरवाजावर सोडून आळा 
आहें. 1 र्‍ 
 खड०-- तुझीं त्यास बरोबर आणलें होव काय £ 
नाहर०--- होय. 
खडू ०-- तर मग त्यास आंत बोळावून आणलें पाहिजे. (एका 
सरदाराकडे प्राहन) आपणच जाऊन त्यास व्रेऊन या. 
सरदोर०-- बरें आहे 
सरदार उठला व बीर्रातह्य आणण्याकरिता बाहेर देवडीवर 
ेढा. बम्याच वेळाने तो त्यास वेऊन परत आला; तेव्हां खडू ि- 
हातें विचारिळें:-- “ इतका उशीर कां लागला २” 
._ श्षस्दार०--- हे हिंडत हिंडत बरंच ठांब गळे होते. 


शी 


1 री “५ 
गणरा 


१५ क, 
8...) />. 


07१ 


झि 


(१४७३ 








. मी त्यावेळी तेथे असल्यामुळं याचें कार्य सिद्ध झाले नाहीं. मोहोर नेऊन 

राजाळा आणखीं काय काय गोष्टी रचावयाच्या होत्या कोण जाणें £ 
: खक ०-- (नाहर्रासहाजवळ जाऊन ) खचित, आपण संकटांत 
. सांपडला आहों. आपल्या या कटाची बातमी खचित करणसिंहास 
कळली असावी व या जमलेल्या लोकांतीलच कोणी तरी भेद्या 
असावा खास !! 
_. नाहर०-- असेंच कांहीं तरी खास आहे !! पण सध्यां आप- 
णांस बाहेर जाऊन बीरसिंहाचा शोध केला पाहिजे. त्याजवर काय 
संकट आलें आहे कोण जाणं £ या मनुष्यास मात्र चांगल्या बंदो 
बस्तान ठेविळं पाहिजे | 
हा प्रकार पाहून जमलेल्या लोकांत मोठी गडबड उडाली. 
क्रोधाने सवाचे चेहरे फिरून गेळे. इतक्यांत एका सरदाराने पुढे 
सरून बचनसिहास लोथेन खाडी पाडिळें व विचारिलेंः-- “ खरें 
. बोळ, बीरसिंह कोठें आहे £ नाहीं तर पहा, आतांचे आतां तुझें 
डोके उडविता. ” बचनसिहानं याळा उत्तर दिळें नाहीं, तेव्हां तो 
खडू सेहास हणतो:-“- “ याडा माझ्या स्वाधीन करून तुही वीर- 
सिंहाच्या शोधास जा. मी याचा चांगला समाचार घेता. ” खडू 
सिंहाने “काय करावें' हणून नाहरसिहास खुणेनं विचारिलें. नाह 
रसिहाने त्याच्या कानांत सांगितळे:--- “या सरदारावरच माझा 
वहीम आहे. ” खड्ड सिंह हमणाळा:-- “ मलाही असेंच वाटतं. 77 

'खड्डसिंहाने त्या सरदारास, ( त्याचें नांव हरिहराशंह होतें, ) व 
 बचनसिंहास दुसऱ्या सरदारांच्या ताब्यांत देऊन सांगितलें 
_ “आमच्याशी बेइमानी करणारांचा शोध लागला आहे. सध्यां जास्त 
बोडण्यांस फुरसत नाहीं; तरी तुह्मी या दोघांस केद करा. आह्मी 
कांही कामाकारेतां बाहेर जाऊन येता. 7. | 


१४५ 


५१७९५४; 


0. भनळाॉ ७. %3.भाळाल 








' गांजा ०-2 रामदासाचा पत्ता नाहींसा. झाल्यापासून मळा भेन 
पडत नव्हतंच; पण हरिसिहही एकाएकीं नाहींसा झाल्यामुळे तर 
मळा अंगदींच सुचेनार्स झार्ठे आहे. 

श्रॉंभू०-- रामदासाळा कामगिरीवर पाठविला आहे, तेव्हां काम 
न झाल्यामुळे कदाचित्‌ तो आला नसेल; पण हेरिसिहास तर कोर्ठे 
. क्षामगिरीवरही पाठविर्ऴ नव्ह्ते; मग त्याचा बेपत्ता कसा झाळा ! 
कांहींच समनत नाही. | 
_ सरूप०--हा स्रवे त्या दुष्ट नाहरतिहाचा खेळ आहे. 

राजा०-- निःसंशय त्याचाच खेळ आहे. तो माझ्या अगर्दी 
हात धुवून पाठीस ळागळा आहे; मग मीं त्याचें काय केर्ळ भाहे 
कोण जाणें £: तो असा सेतान आहे कीं, प्रथेक कामांत त्याची . 
भीति बाळगावी ळागते व प्रत्येक ठिकाणी तो दत्त ह्मणून हजर 
असतोच. बीरसिंहाळा कैदेतून पळवून नेऊन त्याने आमचे शेंकर्डो 
दिवसांचे श्रम मातीमोळ केळे. बचनसिहाचे हातची मोहोर हिसका- 
बून घेऊन त्याने आमचा सवे पुढील व्यूह ढासळून टाकळा. अते 
एक कां दोन प्रकार हणून सांगावे £ 
___. सरूप०-- तें असो. पण छोवत्या महाराजांना आपण असे 

किती दिवस छपवून ठेवणार ? कधींना कधीं तरी त्यांना बाहेरं 
काढार्वे लांगेळच 

: राजा०-- वीरसिंहांला फांशी देऊन मग त्यास बाहेर काढ- 
ण्याचा व बौरपिह विनाकारण फांशी दिला गेला, याबद्दळ मग 
मनस्वी दुःख दाखवावयाचे, अभा माझा बेत होता; पण, नाहरात 
हाने त्यास सोडवून नेल्यामुळं मोठी फसगत झाली आहे 

व०--- येथीळ रयत बीरसिंहास फारच मानते; यामुळ बीर- 
पिहार्न सूरजापह महाराजांचा खून केला, ही गोष्ट त्यांना खरी बार 
णार नाहीं ' 


ह 


0 
(१ 














तारा ०-- आपण जर माझ्यावर उपकार केले आहेत; तर मीं 

आपणांस खोर्टे काय ह्मणून सांगेन | 
साधु ०--.हा माझ्यासमोर अग्नि आहे, याच्याच साक्षीने मी 

तुळा सांगतों कीं, तुझें कल्याण करण्याशिवाय अन्य कांहींच मला 
सुचत नाहीं. बरें तें असो. आतां सांग पाहूं, तूं कोण आहेस व 
तुझ्यावर कोणतं संकट आलें आहे ? 

तारा०-- राजा करणपतिहाचा खजिनदार सुजनॉसिह, त्याची 
मी कन्या आहें 

साधु ०-- जिचें लयन वीरसिहाबरोबर झालें आहे, तीच तूं £ 

तारा ०-- होय, महाराज 

साधू ०-- सुजनसिंह तुझा बाप झाला हणून काय झाले, मठा . 
इतकें स्पष्ट हणण्यास भीति वाटत नाहीं की, तो मोठा हरामखोर, 
दगळबाज व पाजी मनुष्य आहे. परंतु, बीरसिह मात्र मोठा उमदा 
उदार, शूर, प्रामाणिक व धमोत्मा पुरुष आहे. बरें तारे, तूं जर 
सुजनसिंहाची मुळगी आहेस तर राजाचे घरी तुझे नेहमीं जाणें यण 
असेल १ 

तारा०--- होय. पूर्वा तर मी महिनेच्या महिने राजवाड्यांतच 
रहात असे. प्रण, अलीकडे मी राजवाड्यांत जात नसे इतर्केच नव्हे 
तर माहेरीसुद्धां माझ जाणें येणें बंदूच आहे 

साध०--तें कां बर ! 

तारा ०--- ते दोघेजण माझ्या जिवावर उठले हाणून!!! 
:  साधु०-- दोन्ही ठिकाणीं तुझं जाणें येणे बंद झालें, यांचें 
कारण मागाहून ऐकू; पण, प्रथमतः मला तूं अस्ते सांग की, “ कटे- 
. शांभर रक्त ” हे शद्ड ऐकिल्याबरोबर तुझा बाप जो अगदीं घाबरून 
जातो, याचें कारण काय बरं £ 

तारा०-- (.मिऊन ) शिव शिव !! मलासुद्धा ते शद ऐकून 


ह) 








शे या, 





र! 
१ दशा “र 
4०५ र. 





पिर 
९४५८, 


शः 211) त, 

















 नाहर०-मला येण्यास काय हरकत आहे ? आपल्यापारोखा 
सांथीदार मजवरोबर असल्याव्रर मी कोणालाही भीत नाहीं. 
शिवाय शर्व ,मठा तेथे ओळखणारा वरी क्रोण आहे? 
०--- तुही तेथ्रे येण्यास भिणार नाहीं, हे मी जाणवे. 
_ स्थापि तुद्यी तेथें न यावे, हेंच मळा बरें द्विसरबे. कारण तेर्थे कास 
प्रकार४वंडेळ कोण ज्ञाणे ? आपण सयेथेच कोठें तरी असा; वीर- 
सिंह तेथें असल्यास मी त्यांस खचित घेऊन येतो. ( कांहीं विचार 
करून ) पण तुझी सख्र्थे एकटे राहणही मळा थोक्याचत्त 'ाटतं. 
नाहर०-- त्याबद्द आप्रण ब्रेफिकीर रहा. मी येर्थे एकदा 
म्नसून माझे साथीदार आत्षपासे आहेत, हे आपण समजा. 
खड्ड ०-- तर मरा या ळोकांता मी बरोब्बर वेऊन ज्ञाती. 
खडु सिंह इतर -ठोकांस बरोबर घेऊन राजवाड्याकडे नित्राला, 
'दरवाजावर पोंचल्याबरोबर पहारेवाल्यांनीं त्यास मज््ञाव क्वेळे; पाण, 
"खडठसिंह त्यांना न जुमानता एकद्रस पुढे निघून गेळा. शिवाय, 
तो नेपाळचा सेनाप्रति आहे, असें समजून शिपायांतींही मग विशे- 
'पशी हुज्छ्ञत बेतली नाही 
खडटसिह जो तडक तिथादळा, तो थेट दिवाणखान्यांत जाऊन 
पोचला; तेव्हां राजा, 'शंभुदत्त व सरूप्रासह, याशी बोलत बसला. 
होता व चार असामींनी आणलेले तें मेत तेथें नुकतेंच येऊन पो्चरळे 
होत. सदर भेत़ बीरापिहाचें होतें ब त राजाच समोर छेविळं होतें 
'बीरतिह मेला नसून त्यास जखमा लागल्यामुळे तो फक्त बेशुळे 
झंडा होता, असें त्याच्या श्वासोश्वासावरून दिसून येत होते. 
.,_ "एकाएकी 'खडरूसिह .वेथं आल्याचे 'पाहून्न राजाला फार आश्चर्ये 
वाटलें व थोडासा तो म्यालाही; प्रपा त्यांन तेत दाखविता. 
खडीताजीम दिदी.त्र त्यांस आपल्या गादीवर घेतलें व ता ठागलींच 
' हणालाः-- “ ज्या सैतान नाहरसिंहानें या माझ्या पुत्राचा खून 










॥. ७ शव. 
1! 
9, ती 








' मारावे. हरिपुरची प्रजा फार बेइमान आहे; सबब तीस तिडविण्या- 
करितां त्यास राजाधिराज पदवी द्यावी.! या हुकुमाप्रमाणें मी येथ ६. 
येऊन पोंचर्ळ; तेव्हां माझ्या समजण्यांत आलें कीं, येथीळ कांहीं 
जमीदार लोकांनीं आपल्याविरुद्ध कट केला आहे. मोठ्या शिता- 
फीनें मीही त्या कटांत सामीऴ झाळा; तेव्हां आतां आपलें शत्रू कोण 
आहेत, हें मळा कळणें काय कठीण आहे £ 
राजा०-- ( हंसून ) खरोखर ही आपली माझ्यावर मोठीच 
मेहेरबानी झाळी असें समजले पाहिजे. बरें, त्या कटांत कोण आहेत, 
हें आपण मला सांगाळ काय : 
खडू -- या वेळीं त्यांचीं नांवे मी सांगत बसत नाहीं. उद्यां 
दरबारामध्ये त्यांना फांशीचे हुकूम दिळे, हणजे आपोआपच त्यांची 
नांवें आपणांस समजतीळ १). 
खड्डासिह एकाएकीं दिवाणखान्यांत आल्यामुळें राजा फारच 
घाबरून गेढा होता; तथापि, त्याने आपण घाबरला किवा भ्याला 
आहों, असें बिळकुळ दाखविलें नाहीं. त्याच्या मनांत एकदम आलें 
की, खर्ड्ठापतहास ठार मारून टाकावे, हणजे सर्वच काम उरकलें व 
आपले काम सिद्धीस नेण्यास ही संधीही मोठी उत्तम जुळून आढी 
*आहे. या वेळेस जर खुसिहासत मारळें तर कोणासही कळण्याची 
संभव नाहीं 
इकडे खड्ठुसिहाच्या मनांतही तीच गोष्ट आळी. आपण केवळ 
तीनच लहोक बरोबर आणले, ही मोठी चूक झाली, असं त्याला 
वाटलें. राजाविरुदध झालेल्या कटांत राजपक्षाचा एक इसंम सामील 
आहे, असे नुकतेच मळा समजलें असूनही यावेळीं जास्त माणस 
बरोबर मी आणली नाहीत हं आपण बर केळें नाहीं. कारण, 
राजाने यावेळींच जर कांही दगा करण्याचें मनांत कळ! तर 
स्वसंरक्षणाची मोठी ५चाईत पडणार आहे. कटांतीऴ त्या फितुरी 


उ 











पक 


१५५७ 


























वन रि ी 











८ 
शश 








क्त 


भा ५५%, ४: 








५७५१४३) £4/)).! ही १0048 

ग) <,५५५४५॥/) 2५५११५1» 

१ की (५४ 

/ १५४ 
री हश. ४ 

"म्िश प्रकरणा "१ “न” 


नाहर०--- खरोखरच मळा स्वस्थ बप्तवत नाही. काय होइल ते 
होवो; मी आतां बोळणारच | 
खडू *-- नाहराधह, हा काय प्रकार आहे? 
नाहर०--नाही, नाही, मळा बोलल्याशिवाय आतां राहवत नाही 
_ साधू*-- मी प्रथमच समजून चुकला होतो; पण थांब, या 
हज्ञामाळा जाऊं दे. आपण तिघेच राहिळां हणजे मग पाहिज तर बोळ. 
. हभञांम गेल्यावर, दोन [लिजमतगार बोळावळे गेळे. साधूमहारा- 
भांनी स्रान केळे व खड्ठसिंहानशे कपडे त्यांच्याकरिता आणळे होते, 
ते त्यांनी घातळे. इतक्या द्रम्यान नाहर सिहाची जी स्थिति झाळी, ती. 
सांगतां येत नाहीं: मोठ्या मुप्किळीन ता स्वस्थ बसल! होता. अखेर 
साधूमहाराजांनीं पोषाक केल्यावर ते एकांतांत बपतळे व मग गोष्टी" 
सांगूं ळागळे. या दुसऱ्या तंबूंत एक ताप्तभर त्यांच्या गोष्टी च्राळल्या 
होत्या, पण त्या काय. 'चाळल्या होत्या कोण जाणें : कव्हां केव्हां 
त्या तिघांच्या स्फुंदून स्फुंदून रडण्याचा आंवाझ मात्र एकू येई; 
नाकी त्यांच्या गोष्टींबद्दल कांहींच पमंजळं नाही क 
. एक तासानंतर साधूमहाराज तोंडावर बुरखा घेऊन त्या तंबूंतून 
निधून गेळे व नाहरासह आणि खड्डासिह जेथ सवे गंडळी होती, त्या 
तंबूंत पुन्हां आळे. जमलेल्या मंडळीनी विचारिळे:--- “ साधूमहार 
राज कोर्ठे गेळेव त्यांच्या त्या संद्ग्ध भाषणाचा निकाळ काय 
ळागळा£ ” याजवर खडरमिहाने उत्तर दिळें की, “ साधूमहाराज या 
वेळीं गेळेच, पण त्यांनीं उद्यां दरबारास येण्याचे कबूळ केळं आहे. 
व तेथेच सवे ळोकांप्मक्ष ते आपली सर्व हकीकत सांगणार आहेत.? 
यासुढें तास दोन तासपर्यंत त्या सर्वे मंडळींचे दुसरे दिवशींच्या दर- 
बारसंबंधी खळवत चाढळळें होतेच; सुमारें मध्यरात्रीनंतर ती सवे मंडळी : 
भापल्या घरोघर गेढी 
१000111. 1011/:00001001 यन 


20.10): 14010/0 
७ 1 क्त पवन कक रा, ह$ श 
-- ” 








प. 


त 


१) 








१ र; ४ मा १ 
१:00: ४) “0:10 जा; र्क न 
*« कयी 

य १00 0000000000. 
“५७ १५७४३ 
] 





सिंहासन ठेवण्यांत आरळे होते; व उजव्या बाजूस 

डाव्या बाजूस नेपाळचे सेनापति खद्भसिह यांजकरितां दोन रुप्याच्या 

खुर्चा ठेविल्या होत्या; व समोर दुतर्फा शित्तवीच्या छांकडांच्या 
मखमाऴीनें मढविळेल्या खुंचा निमंत्रित छोकांकरितांहारीरन॑ मांडल्या 











होत्या. 
दिविळागणी बरोबर ळोक येऊं लागळे व प्रहर रात्रीचे सुगारापत 
तर दरबार थाटून भरळा. राजा करणसिंह ब सेनापाते खडुशिह 
आपापल्या स्थानी विराजमान झाळे. नाहराह, वीरंतिह व बाबू- 
साहेबही दरबारास आले होते व तोंडावर बुरखा घेऊन साधूगहारा- 
नही एका खुर्चीवर बसे होते, साधूमहाराजांकडे पाहून लोक 
आश्चवय करीत होते व राजाही हा गृहस्थ कोण असावा, या विचार 
रांत पडळा होता 
राजा अथवा रामाचे लोक नाहर सिहास ओळखीत नव्हते; पण, 
वीरांतहाच्या हातापायात िड्या नसून तो मोकळा अतळेळा पाहे- 
श्य़ाबरोबर राज्ञा क्रोधाने छाळ झाला; पण, ही बाळण्याची वेळ 
नाहीं, असं जाणून त्याला स्वस्थच बसावे ळागळे. राजाचें दोन हजार 
सेन्य बागेच्या सर्भावतीं सल होऊन बसलें होर्ते व राजाचे कारभारी 
दुरबारांत न बघनतां इकडे तिकडे हंडत होते 
खळ्कासिहाने नेपाळांतून आपळेबरोबर आणलळेळे ारश लढवय्ये 
शिपाई व नाहरपिहांचे शंभर बहाद्दर लोक बागेच्या बाहेर तयार 
होते. बागेमध्ये दोन हज्ञार छोकांचा सगाज जमला होता; पेकी 
५०० राजाचे शिपाई होते च बाकी मज्ञषेपेकां ळोक होते. 
. 'दरबारचे सवे छोक आल्याबरोबर खड्रासेह उभा राहिळा व 
 भ्रवोस ऐकूं जाहेळ, अशा स्वराने हझणाळा:-- “ नेपाळच्या महा- 
राजांनी ज्या कामाकरित्तां मळा येथे. पाठविले, त्या कामाचा आज 
_ त्रिकाळ करण्याकरितां हा दरबार भरविला आहे. आजच्या दरबा- 


१७४११) 


00010 








होता; व प्रसंग साधून याने आपल्या थन्यास ठार मारून त्यांच 
राज्य बळकावळें. प्रथमतः राजाच्या मनांत माझ्या।१षर्यी हेष नव्हता 
पण. नाहरिहाने राजाचा छळ करण्यास सुरवात केल्यापासून ब 
माझ्यावर यथीळ प्रज्ञा प्रेम करूं छागल्यापासून राजान मळा या 
ज़गांतून नाहीसं करण्याचा प्रयत्न सुरूं केळा. नाहरासहं विनाका- 
रण रागाचा छळ करीत नाहीं. तो माझा थोरळा भाऊ असून आप- 
ल्या बापाळा ज्यार्ने मारले, त्याचा सूड उंगविण्याकरितांच तो राजा- 
खा छळ . करितो. ( करणपरिह, करणतिह दिवाणजी, नाहरमिंह, 
सुंदरी, तारा, व आपल्या स्वतःची मार्गे आळेळी हकीकत सांगित- 
ह्यावर ) आतां मजवर राजपुन्नाचा खून करण्याबद्दळ आलेला खोटा 
आरोप.व माझ्या. पित्याचा या राजानेच खून केळा या दोहबिइळ 
आपणाला पुरावा पाहिजे असेळ, तर पहिल्या गोष्टीबद्दळचा पुरावा 
माझा थारळा भाऊ नाहरासंह ज्यार्च खरें नांव विजयारह आहेव 
नो या दरबांत या वेळीं हनर आहे तो देईेळ; व दुसऱ्य! गोष्टीन- 
दृळचा पुरावा या दरबारांत हजर' असळेळा दुसरा एक मनुष्य 
शह! .». 

हे भाषण संपल्याबरोनर दरबारांत जिकडे तिकडे दुःखोद्रार निघू 
ह्लागळे. राजास तर “ दे माय घरणी ठाय ' होऊन गेलें. माझी 
फजिती करण्याकरितां व माझ्यावर सवे प्रजदेखत माजे गुन्हे शाबीत 
करण्याकारेतांच हा दरबार मुद्दाम करण्यांत आला, अर्से रामा. 
. वाटलें. आणडलेल्या सिंहासनावर नाहरपिहाप्त किंवा वीरातहापतच 
बसवावयाचे. आहे; ते आपल्याकरितां नाही, अशी राजाची खात्री 
शाळी.. भापल्या दुष्कर्माबददळ आपणास. आज. शिक्षा मिळणार, 
कोणत्याही रीतीनं आपळ्य प्राण वाचण्याची, आशा उरळी नाही; 
तथापि, त्यांतश्या त्यांत आपणं आपर्छे सेस्य आज नय्यत तयारी. 
ठेविळें आहे, ही गोष्ट फार 'चांगही शाळी, एवढ्याबददळध त्यांला समा. 





१“ 
रि 


गा 


श 


1 


४” 
९ 














रायबहादूर बंकिमबावू यांची 


सवमान्य अथात्‌ अत्यंत मनोवेधक अशी कादंबरी, अ 


क 





निळ 7 ( २ $ जा (१ 


( 


शिवछत्रपतीचें चरित्र, दुर्गशनंदिनी इत्यादि पुस्तकांचे कर्ते रा० 
शिवराम गोविंद फाळके यांनीं बंगाडी कादंबऱ्यांची भाषांतर 
देण्याची इच्छा प्रदाशित केळी आहे. यावरून, हें गासिक पुस्तक 
“पुढें किती सुंदर आणि चटकदार होत जाणार आहे, याची वाचकांस 
सहज कल्पना होईल. अस्तु. याची वपक वर्गणी पोस्टेजपसह फक्त 
२॥ रुपये असून ती अगाऊच घेतढ़ी ज्ञाते. या आमच्या प्रयत्नास 
रसिक महाराष्ट्रीयांना आपला उदार आश्रय द्यावा; अशी त्यांस 


सविनय विनाते आहे 





भु 


* ___ विक्रीस तयार. 





रु. आ. पे 
१ मानवी सुधारणा 
२ महाराष्ट्रवीर ऊर्फ पहिळे बाजीराव 
साहेब पेशवे यांचें नाटक, “१० 
३ व्यापाऱ्यांचा मदतर्नास, 2१% 
४ बाळनीति भाग १ य 
५ बाळतीति भाग २ &४ 
९ राष्ट्रीय सभेचे अटपदिग्दशेन. “१! 


बरीऴ पुस्तकापेकीं पहिल्या दोन पुस्तकांस प्रत्यकी “१ व बाकी 
व्या मत्येकास ८॥ आणा प्रमाण २. ह. पडेल. पुस्तर्के व्ही. पी. 
नंही पाठविण्यांत येतीछ. सवे पुस्तक एकदम घेणाराप व्ही. पी. 
खच, ट. हंशीऴ व पॅकिंगखचे पडणार नाहीं 
रामचंद्र निळकंठ स हस्तदृद्धे 
कसबापेठ श्री ० दिक्षितांचा वाढा, 
0-0 विही पुणं शहर, 


>>...» ५ ७९७०७५ न क ४ रट ५ १ 
क, र ७॥1009)1 7:७.... 


